शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासुन विद्यमान 
अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या 
संस्थेच्या नावात बदल करण्यास अखिल 
भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून शासन मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२०(प्र.क्र.9७५/२०)तांशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक : ०७ सप्टेंबर, २०२० 
संदर्भ:- १ अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे F.No. //89811/१-७०१४५९०८५८ 
/२०२०/ EOA, दिनांक ३०.४.२०२०. 
2) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र 
क्र.१०/एनजीपी/पीसीआय/मान्यता/ २०२०/५७८, दिनांक २५.०८.२०२० 


प्रस्तावना:- 


शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासुन विद्यमान अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या 
नावात बदल करण्यास अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी त्यांचे उपरोक्‍त संदर्भ 
क्र.१ येथील पत्रान्वये मान्यता दिलेली आहे. सदर मान्यतेस अनुसरून संचालक, तंत्रशिक्षण 
संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी त्यांचे उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये शासनास 
प्रस्ताव सादर HS आहे. सदर प्रस्तावाचे अनुषंगाने शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासुन विद्यमान 
अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या नावात बदल करण्यास शासन मान्यता देण्याची 
बाब झासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासुन अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरून खालील “प्रपत्र-अ” मधील नमुद संस्थेस अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या 
संस्थेच्या नावात बदल करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


“प्रपत्र-अ” 


Sr. | DTE | Old Name and Address of | New Name and Address of the Institute 
No. | Code | the Institute 
1 5254 | AAMDAR KASHINATHJI | SUNSUBA POLYTECHNIC, 
MENGAL POLYTECHNIC, | AT-LAXMINAGAR, 
AT-LAXMINAGAR, POST- | POST-MUNDEGAON, 
MUNDEGAON, TAL-IGATPURIL 
TAL-IGATPURI, DIST-NASHIK-422403 
DIST-NASHIK-422403 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०(प्र.क्र.७५/२०)तांशि-५ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९०७१२४४१७५८०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anil Raghunath Katkar 
rnment 


e 
DN: c=IN, o=Gove! nt of Maharashtra, ou=Higher & Technical 
Education Depa ostalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=c3fecOb0f5c05dc9058175992109e62d3f57 1 9b9dfb87a9 


6579dc30c265d67ce, 
K t k serialNumber=2356d82c73e8a0c7b6da68b651 1197206b947208 
a a [| 42cda576febebf84581fc52a, cn=Anil Raghunath Katkar 
Date: 2020.09.07 12:45:27 +05'30" 
(अ.र.काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे (पुर्व, मुंबई, 
संबंधीत सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, (संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय 
यांचेमार्फत) 
संबंधित संस्था (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली-११०००१. 

६. विभागीय अधिकारी, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल इंन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा 
मजला, चर्चगेट, मुंबई, 

७. निवड नस्ती -तांशि /५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


